जिल्हा परिषद, बीड च्या आस्थापनेवर ७९३ 
शिक्षकांची वाढीव पायाभूत पदे समायोजनाने 
मंजूरकरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसएसएन-२०१५/(प्र.क्र.९/१५/टिएनटी-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 


—O 
~~ 


विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद यांचा जिल्हा परिषद, बीड दिनांक २४ 

सप्टेंबर, २०१४ चा चौकशी समिती अहवाल. 

२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथीळ याचिका क्र.१०८२७/१४ 
तसेच रिट याचिका क्र.५०५७/२०१५ व इतर अनुषंगिक याचिका 

३) शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक २३ एप्रिल, २०१५ चे पत्र 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांचे पत्र क्र.जा.क्र. 
प्रावि/अ/कावि/६४९६/२०१५, दिनांक ०१ आक्टोबर, २०१५ 

५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे पत्र क्रमांक प्राऱिसं/२०१५/जि.प.बीड/ 
पदनिश्चिती/ड-५०२/४८४६, दिनांक ०३ आक्टोबर, २०१५. 

६) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१५ 

७) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे पत्र क्रमांक प्राशिसं/पायाभूतपदे/अंदाज-२०१/ 

३९५२, दिनांक २५.११.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील एकूण मंजूर पायाभूत पदांपैकी शिल्लक ६०५० पदांमधून जिल्हा परिषद, बीड 
च्या आस्थापनेवर ७९३ वाढीव पायाभूत पदे वर्ग करण्याबाबत संदर्भ क्र.६ येथील शासन 
निर्णयान्वये आदेश दिले आहेत. सदरहू ७९३ वाढीव पदांचे वेतन डिसेंबर, २०१५ पासून 
नियमितपणे अदा करण्यात आले आहे. तथापि सदरहू ७९३ पदांवर प्राथमिक शिक्षकांच्या 
नियुक्त्या मार्च-२०१४ पासून करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे मार्च २०१४ पासून वेतन 
मिळण्याबाबत काही शिक्षकांनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. उपरोक्त 
याचिकेवरील निर्णयानुसार सदरहू प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन मार्च-२०१४ पासून अदा करणे 
आवर्यक आहे. तसेच कोणत्या जिल्हा परिषदांची किती पदे बीड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग 
करण्यात आली त्याबाबतही संदर्भ क्र.६ मधील शासन निर्णयामध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे सदरची 
बाब स्पष्ट करणे आवश्‍यक आहे. ज्या जिल्हा परिषदांमधून सदरची ७९३ पदे बीड जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन-२०१५/(प्र.क्र.९/१५/टिएनटी-२ 


परिषदेकडे वर्ग करण्यात आळेली आहेत त्या ७९३ पदांवर दि. ०१ मार्च, २०१४ पासून बीड 
व्यतिरिक्त अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये वेतन काढण्यात आले नसल्याबाबत शिक्षण संचाळक 
(प्राथमिक) यांनी खात्री केळी आहे. बीड जिल्हा परिषदेमधील वाढीव ७९३ पायाभूत पदे दि. १ 
मार्च, २०१४ पासून वर्ग करण्याची तसेच या पदांचा जिल्हानिहाय तपशिल स्पष्ट करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदांमधील पायाभूत 
पदांमधून बीड जिल्हा परिषदेच्या पायाभूत पदांमध्ये वर्ग करण्यात आलेली ७९३ वाढीव पदे ही 
दि. ०१ मार्च, २०१४ पासून वर्ग करण्यात येत आहेत. 
२. बीड जिल्हा परिषदेकडे दिनांक ०१ मार्च, २०१४ पासून वर्ग करण्यात आलेल्या पदांचा 
तपशिल सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये दिलेला आहे. 
३. संदर्भ क्र.६ येथील दि. २७ नोव्हेंबर, २०१५ मधील अन्य अटी शर्ती तशाच कायम 
राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४१॥/.॥89॥9/959॥॥9.00५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११२६१६५०१५१३२१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
०॥-॥॥॥॥॥-०॥॥॥॥ २९-६५ 


Mi 
2.5.4.20=82e 1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07 


Nanal pores ere aa 
(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
२) प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
३) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
६) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
७ सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
९) वित्तव लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड 


० कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा/कार्या-टिएनटी-३, शालेय शिक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

१) कार्यासन व्यय-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

2) निवड नस्ती- टिएनटी-२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन-२०१५/(प्र.क्र.९/१५)/टिएनटी-२ 


शासन निर्णय- एसएसएन-२०१५/(प्र.क्र.९/१५)/टिएनटी-२ दि. २६ .११.२०१९ सोबतचे प्रपत्र 


बीड जिल्हा परिषदेकडे १ मार्च २०१४ पासून वर्ग करण्यात येण्याच्या पदांचा जिल्हानिहाय तपशील 


अ.क्र. । जिल्हा | पायाभूत | ३०.०९.२०१४ | 30.08.2098 | कमी | जादा 
पदे संच नुसार | केलेली | दिलेली | दि.२७.११.२०१५च्या 
मान्यतेनुसार | शिल्लक पदे | पदे | शानि. नुसार नुसार 
मान्य पदे । पायाभूत पदे पायाभूत पदे 
q | अहमदागर | ११९६७ ११९६५ २ २ 10 ११९६५ 
2 | अकोला ३८५३ ३६४३ २१० | | 3238 
3 अमरावती ६८६८ ६२२३२ ५२३६ 34 | 8 ६८३३ 
४ | भंडारा ३०९० २९४५ १४५ | a9 | | ३०७९ 
५ | चंद्रपूर ६६९० ५७४३ ९४७| 83] 0 ६६२७ 
६ । गडचिरोली ४८३२ ४५९१ २४१ १६ 10 ४८१६ 
७ । गोंदीया ४३३८ ४०७५ २६३ १७ | | ४३२१ 
८ | जळगांव ८६१६ ८४७९ १३७ ९ 10 ८६०७ 
९ | कोलहापूर ९७८१ ८८९४ ८८७ ५९ 10 ९७२२ 
| qo | लातूर ६२९५ ५७२३४ ५६१ २३७ | | ६२५८ 
११ | नागपूर ६२३४ ५१६० १०७४ ७१ 10 ६१६३ 
१२ । नांदेड ९२०० ९१७७ २३ 2 | 8 ९१९८ 
१३ | उस्मानाबाद |) ५६२२ ४८०२ ८२० Gy | | ५५६८ 
१४ ।पुणे १३८५० १२०४३ १८०७। ११९ 10 १३७३१ 
१५ | रायगड ८६०० ८०२९ ५७१ ३८ 10 ८५६२ 
१६ | रतागिरी ८८३८ ८१४५ ६९३ ४६ | | ८७९२ 
१७ | सांगली ६८२४ ६४८५ ३२३९ २२ 10 ६८०२ 
१८ | सातारा १०८९७ ९०५८ 9232 | ११९ 8 १०७७८ 
१९ | सिंधुदूर्ग ४४८५ ४२०७ २७८ १८ | | ४४६७ 
२० वर्धा ३५४९ २९८५ ५६४ 20]  ०| ३५१२ 
२१ । वाशिम ३३५४ ३२९८ ५६ ४ 10 ३३५० 
क १११५१ १२३५९ -१२०८ pe शि १११५१ 
२३ | पालघर 
२४ | नाशिक ११३१९ १२५८५ -१२६६ | | | | ११३१९ 
२५ धुळे ३६१६ ३८९७ -२८१| of | 3696 
२६ । नंदूरबार ३९५९ ४४९९ -५४० | | | 8 ३९५९ 
२७ | सोलापूर १०२९४ १०६६२ -३६८| of 0 १०२९४ 
२८ । जाला ६२७० ६९६१ -&S49 | | | 8 ६२७० 
२९ । परभणी ५२२७ ५५४५ -३१८| 0] 0| ५२२७ 
३० | हिंगोली ३७७४ ४२९९ -५२५ | | | | ३७७४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन-२०१५/(प्र.क्र.९/१५/टिएनटी-२ 


३१ | बुलडाणा ६७६२ ६७९७ -34 | | | | ६७६२ 
३२ | यवतमाळ ८०४७ ८५६४ -५१७ | | | 8 ८०४७ 
३३ । औरंगाबाद ९३२२ ९३१० १२ | | | 8 ९३२२ 
३४ । बीड ८७६४ ८९७० -२०६ | | ७९३ ९५५७ 

एकूण २३६२८८ २३०२३८ ६०५० 983 9&3 २३६२८८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


